राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील 
अधीक्षक (गट-अ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांचा परीवीक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२१२/राउशु-१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ ऑगस्ट, २०१६. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. इएसटी-२७०८/प्र.क्र.२६७/इएक्ससी-४, दि. ३०.०८.२०११ 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. परिवी-२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, 
दि. २५.०८.२०१५ 

३) आयुक्त, राउझु यांचे पत्र क्र. इएसटी १४/६०/२-अ-१, दि.१८.०४.२०१६ व दि.५.०७.२०१६. 


ज्ञापन : 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतून अधीक्षक (गट-अ), राज्य उत्पादन 
शुल्क या पदासाठी शिफारस केलेल्या १६ उमेदवारांना संदर्भाधीन दि.३०.०८.२०११ च्या 
आदेशान्वये दोन वर्षांच्या परीवीक्षाधीन कालावधीसाठी नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्यापैकी १२ 
अधिकाऱ्यांचा परीविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्याचा सविस्तर प्रस्ताव आयुक्‍त, राउझु यांनी 
संदर्भाधीन दि.१८.०४.२०१६ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे. 


२. खालील रकान्यातील स्तंभ (2) मधील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ 
(४) मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (गट-अ) या पदावरील त्यांचा 
परीविक्षाधीन कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला आहे. त्यामुळे त्यांचा या पदावरील 
परिवीक्षाधीन कालावधी स्तंभ (४) येथे नमूद केलेल्या दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव रुजू झाल्याचा । परिवीक्षाधीन 
दिनांक कालावधी समाप्त 
झाल्याचा दिनांक 
fe 2 ३ 8 
=a श्री. धोमकर सागर कल्याण २.०९.२०११ २.०९.२०१३ 
२ श्री. आवळे रविद्र गेनभाऊ १.०९.२०११ २.०९.२०१३ 
3 श्री. पाटील गणेडा दडारथ ३.०९.२०११ ६.०९.२०१३ 
४ | श्री. नवलकर पराग मोरेश्वरराव । १९.०९.२०११ १५.१०.२०१३ 
५ | sf. सांगडे निलेडा विश्वनाथ २.०९.२०११ २.०९.२०१३ 
६ । श्रीमती देशमुख संध्याराणी विठठल ।५.०९.२०११ ४.०९.२०१३ 
श्रीमती झावरे सिमा बबनराव २८.०९.२०११ २७.०९.२०१३ 
८ | a. रजपुत चरणसिंग बाबुसिंग । २६.०९.२०११ २५.०९.२०१३ 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.२१ २/राउशु-१ 


९ श्रीमती शोडगे किती भाऊसाहेब  । २८.०९.२०११ २७.०९.२०१३ 
qo. श्रीमती श्रीकर स्नेहलता वसंत १४.१२.२०११ १३.१२.२०१३ 
११ श्रीमती काकडे स्वाती आनंद १८.१०.२०११ १७.१०.२०१३ 
१२ श्री. झगडे संतोष तानाजी ७.०९.२०११ ६.०९.२०१३ 


३. अ.क्र. (३) व (४ येथील अधिकाऱ्यांनी परिवीक्षाधीन कालावधीत उपभोगळेला रजा 
कालावधी विचारात घेऊन त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०८१९१५५५५०१६२९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 


ele DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, 
| ou=Section Officer, postalCode=400032, 

D | | p st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f034598ccO 
bc8511f0527da968636a6b9d9e 1 OfO, 
serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1 

h e Mm e h e c8ef4b36aa6a8fd21a86271888a24f9803, cn=Dilip J 
Shedmekhe 
Date: 2016.08.19 15:56:16 +05'30' 
(दि. ज. शेडमेखे) 


कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय उपआयुक्त, राउझु (मार्फत आयुक्‍त, राउशु, मुंबई.) 
३. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउझु, मुंबई.) 
४. महाळेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
५. निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


